सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०४.२३/प्र.क्र.६४/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२३ 


शासन आदेशा :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) आणि ४(३) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ. | अधिका-याचे नाव, सध्या धारण बदलीने पदस्थापनेचे पद व ]ोरा 


क्र. | केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 
f= ae २ ३ 8 
| श्री. जगदिश नारायण येडलावार । सहायक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदी 
उप विभागीय वन अधिकारी, (संशोधन केंद्र) जालना 
माळेगाव वनसंवर्धन तज्ञ, (औरंगाबाद) 
2 श्रीमती सोनल हेमंत कामडी (मते) । सहाय्यक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक व कक्ष (जेव विविधता) अपर प्रधान 
अधिकारी,योजना कक्ष-१ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, पुर्व नागपुर 


मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) 
कार्यालय, नागपूर 


3 श्री. संजय विश्राम पाटील सहाय्यक वनसंरक्षक-२, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (जंकास व सामाजीक वनीकरण जळगाव, 
कॅम्पा) धुळे वनविभाग जळगाव 

४ श्री. सोनल भिमराव भडके सहायक वनसंरक्षक(अतिक्रमण) | रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रो.ह.यो.) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
गडचिरोली कार्यालय नागपूर 

५ | श्री. जगदीश लक्ष्मण शिदे सहायक वनसंरक्षक, श्री.सुनिल लाड यांच्या 
सहाय्यक वनसंरक्षक-२ सामाजिक वनीकरण, सातारा. | प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त 
(मुल्यांकन)विभाग, पुणे होणाऱ्या पदी 

६ श्री. सुरेश चंद्रराव साळुंखे सहायक वनसंरक्षक श्री. जगदिश शिदे यांच्या 
सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव) (मुल्यांकन-२) मुल्यांकन विभाग | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
कोयना उपसंचालक, संह्यांद्री at पुणे. पदी 


प्रकल्प,यांचे कार्यालय स्थित कराड, 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०४.२३/प्र.क्र.६४ /फ-८ 


७ । श्रीमती तृप्ती आनंदराव निखाते सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास-२) वन्यजीव वन विभाग, नाशिक, 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, नाशिक नांदुरमध्यमेश्‍वर स्थित निफाड. 

८ | oh. राजन दादाराव तलमले सहायक वनसंरक्षक तथा रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक सामाजीक मालमत्ता अधिकारी, प्रधान 
वनीकरण विभाग, नागपुर मुख्य वनसरक्षक (वनबल प्रमुख) 

कार्यालय, नागपूर 

९ श्री. महेश छगन खोरे सहायक वनसंरक्षक (aH) । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास,जमिन |। चंद्रपूर. 
व कॅम्पा), चंद्रपूर उपसंचालक, 
कोअर ताडोबा अंधारी व्याश्र प्रकल्प 
चंद्रपूर 

णि श्रीमती आझा गौतम भोग सहायक वनसंरक्षक (सांख्यिकी) | रिक्‍त पदी 
उप विभागीय वन अधिकारी, भोर | कोल्हापूर 

हि १ | श्रीमती गिरीजा नरेंद्र देसाई सहाय्यक वनसंरक्षक-२, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रजा राखीव । सामाजीक वनीकरण, 
पद व वन्यजीव) ठाणे वनविभाग, | कोल्हापुर. 
ठाणे 

१२ श्री. नितेश शांकर देवगडे सहायक वनसंरक्षक (रोहयो) श्री.सोनल भडके यांच्या 
उपविभागीय वन अधिकारी, गडचिरोली वन विभाग, बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
अलापल्ली गडचिरोली. पदी 

93 श्री. सुरेंद्र तुकाराम काळे सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (तेंदु व कॅम्पा) । (जेव विविधता) पुणे 
नागपुर 

१४ | श्री.संजय शिवाजी मोरे सहायक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (जंकास व सामाजिक वनीकरण, धुळे. 
कॅम्पा)पुर्व भाग नाशिक 

१५ | st. सचिन उत्तम शिदे सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
सहाय्यकवनसंरक्षक (रोहयो व (वन्यजीव), अकोला वन्यजीव 
कॅम्पा) कन्नड औरंगाबाद वनविभाग, | विभाग स्थित, अकोला. 

१६ । श्री.गणेडाराव अंबादास झोळे सहायक वनसंरक्षक, यावल रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (प्रा) पश्चिम । अभयारण्य वन्यजीव विभाग, 
नाशिक वनविभाग नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०४.२३/प्र.क्र.६४ /फ-८ 


१७ | श्री. मच्छिद्र भास्करराव थिगळे प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी, । रिक्‍त पदी 
उपसंचालक-१ वनप्रशिक्षण संस्था, | वणी स्थित पांढरकवडा वन 
चिखलदरा विभाग 

१८ | at. संदिप अर्जुनराव गवारे सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) ' श्री. सुरेंद्र सांळुखे यांच्या 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रोहयो व कोयना उपसंचालक सह्याद्रि । बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
वन्यजीव), मेहकर, बुलढाणा व्याघ्र प्रकल्प यांचे कार्यालय, । पदी 
वनविभाग स्थित कराड . 

१९ | श्री. नरेंद्र गोपीनाथ चांदेवार सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (जंकास (मुल्यांकन) नागपूर, वनसंरक्षक 
संरक्षण व अतिक्रमण निर्मुलन-२) । मुल्यांकन नागपूर यांचे 
उमरेड नागपुर कार्यालय 

२० _ श्री. दादा विष्णु राऊत सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) | रिक्‍त पदी 
प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी नागझिरा अभयारण्य स्थित 
(संरक्षण व अतिक्रमण निर्मुलन), साकोली, नवेगांव नागझिरा 
गोंदिया वन विभाग,नवेगांव व्याघ्र प्रकल्प 

29 श्री. अतुल रामभाऊ देवकर सहायक वनसंरक्षक (तेंदू व श्री. सुरेंद्र काळे यांच्या 
सहायक वनसंरक्षक, (अवैध शिकार | कॅम्पा) नागपूर वन विभाग, बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प्रतिबंधक घटक), पेंच व्याघ्र नागपूर. पदी 
प्रकल्प, नागपूर 

२२ | श्री. किरण दिनकर पाटील सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व | श्री. भिकाजी गायकवाड 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व कॅम्पा) जव्हार वन विभाग, यांच्या प्रस्तावित रिक्‍त 
वन्यजीव) पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपुर | जव्हार. होणाऱ्या पदी 

२३ | al. बापु छगन येळे सहायक वनसंरक्षक, श्रीमती शुभांगी चव्हाण 
सहाय्यक वनसंरक्षक (जंकास-२), | सामाजीक वनीकरण विभाग, | यांच्या बदलीने रिक्‍त 
चंद्रपूर उपसंचालक, बफर ताडोबा | चंद्रपुर होणाऱ्या पदी 
अंधारी व्याध्र प्रकल्प चंद्रपूर 

२४ | श्रीमती शुभांगी दत्तात्रय चव्हाण । सहाय्यक वनसंरक्षक (जंकास- | श्री. बापु येळे यांच्या 
सहायक वनसंरक्षक (सामाजीक २), चंद्रपूर उपसंचालक, बफर | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
वनीकरण विभाग) चंद्रपुर ताडोबा अंधारी ATT प्रकल्प पदी 

चंद्रपूर 

२५ | atl. सुरेंद्र अशोकराव वडोदे सहायक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक अकोला सामाजीक वनीकरण अकोला 
वनविभाग अकोला 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०४.२३/प्र.क्र.६४ /फ-८ 


२६ । श्रीमती पुष्पा परसराम पवार उपसंचालक (शिक्षण-१), रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व वन प्रशिक्षण संस्था, जालना 
वन्यजीव), जालना, औरंगाबाद 
वनविभाग 

२७ | श्री. सुनिल शालीकराम शिदे सहायक वनसंरक्षक श्री. बाळु कोळगे यांच्या 
सहाय्यक वनसंरक्षक (सामाजीक । (प्रादेशिक), हिंगोली सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
वनीकरण) लातुर होणाऱ्या पदी 

२८ श्री. राजेंद्र पुंडलीक नाळे सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व श्री. सचिन शिदे यांच्या 
सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), । कॅम्पा) कन्नड, औरंगाबाद वन | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पैठण स्थित औरंगाबाद (वन्यजीव), | विभाग. पदी 
औरंगाबाद 

२९ श्री.राजेंद्र रामदास सदगिर(स.से) । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (तेंदू व कॅम्पा), | (AIA व कंत्राटदारांचे 
गोंदिया वन विभाग, गोंदिया उच्चाटन) कोका अभयारण्य, 

वनसंरक्षक (वन्यजीव) भंडारा 
स्थित गोंदिया. 

30 श्रीमती विद्या प्रभाकर वसव (स.से) । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (कॅम्पा व (मुल्यांकन-१) मुल्यांकन 
वन्यजीव), मेळघाट वन विभाग, विभाग, यवतमाळ. 
परतवाडा 

39 श्री.सुजीत नामदेव नेवसे (स.से.) सहायक वनसंरक्षक (तांत्रिकी । रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (वनीकरण, धुळे 
संरक्षण व वन्यजीव), पुर्व नाशिक 
वनविभाग स्थित चांदवड.) 

३२ श्री. हेमंत यशवंत saved (स.से.) सहायक वनसंरक्षक (फिरते रिक्‍त पदी 
सहाय्यक वनसंरक्षक (रोहयो, पथक) यावल अभयारण्य, 
वन्यजीव संरक्षण), पुर्व नाशिक यावल वनसंरक्षक वन्यजीव, 
वनविभाग स्थित सुरगाणा नाशिक. 

33 श्री. गजानन विठ्ठल सानप उपसंचालक-४, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व वन प्रशिक्षण संस्था, पाल. 
कॅम्पा), पालघर डहाणू वन विभाग 

३४ । श्री.यशवंत भाऊराव नागुलवार सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व उमरेड PHISH अभयारण्य, 
वन्यजीव), भंडारा वन विभाग,भंडारा | पेंच, नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०४.२३/प्र.क्र.६४ /फ-८ 


34 श्री.रोशन प्रदिप राठोड सहायक वनसंरक्षक (नागपूर । रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (रोहयो, वृत्त), नागपूर वनसंरक्षक, 

संरक्षण व अतिक्रमण), भंडारा वव  । सामाजिक वनीकरण, नागपूर 
विभाग, स्थित साकोली 


३६  श्री.रंजीत रघुवीर गायकवाड सहायक वनसंरक्षक-१, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व॒ | सामाजिक वनीकरण, सांगली 
कॅम्पा), बुलढाणा वनविभाग, 


बुलढाणा 
३७ | श्री.इंद्रजित वसंतराव निकम सहायक वनसंरक्षक (कार्य रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक वन्यजीव), आयोजना) कार्य आयोजना 
मेळघाट (वन्यजीव विभाग) परतवाडा | विभाग, कोल्हापूर 
३८ | श्री.कमलेश शामराव पाटील सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण | रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव), व कॅम्पा) कोल्हापूर, कोल्हापूर 
सिपना वन्यजीव विभाग, स्थित वन विभाग, कोल्हापूर 
परतवाडा 
३९ श्री. प्रज्योत देवबा पालवे सहाय्यक वनसंरक्षक-२, रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक, नागपुर वन सामाजिक वनीकरण पुणे, 
विभाग,स्थित काटोल 


२. तसेच श्री. सुभाष राधाकिसन gar, श्री. दिपक लडकु मते, श्री. संजय पांडूरंग कडू, श्री. राजेंद्र 
वसंतराव कुलकर्णी, श्री. श्रीनिवास कृष्णकांत पाचगावे, श्रीमती मनिषा धोंडीराम भिंगे, श्री. नंदकिशोर 
रघुवीर राऊत, श्री. विनायक भालचंद्र पुराणीक, श्री. प्रदिप ज्ञानदेव बुधनवार, श्री. डी.वाय. भुरके, 
श्री. डी.एस. दहिभावकर व श्रीमती ज्योती भगवान पवार या बदलीपात्र सहायक वनसंरक्षक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सद्याच्या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी 
हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर 
होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले, याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास ananda.shendge@nic.in या ई-मेल 
संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


४. संबंधित अधिकाऱ्याला झासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित 
अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०४.२३/प्र.क्र.६४ /फ-८ 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 


) 
) 
) 
८) 
) 
) 
) 


९ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१5 


कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक, नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर झासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५३११४२६४१८९१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT 


ANANDA SHANKAR वाळ 
SHENDAGE : 


(आनंदा ast 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


'6730490506६35440६39602 
SHANKAR SHENDAGE 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 

) 


संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


